केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७६४) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७७३) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४४ /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २७ जून, २०२२ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 
2) शालेय शिक्षण विभागाची नस्ती क्र.शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०२/एस.डी.३ 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता 
निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने प्रथम नऊमाहिकरीता (माहे डिसेंबर 
२०२२ अखेरपर्यंत) मंजूर नियतव्ययाच्या go टक्के मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. 
अनुसूचित जाती उप योनजेंतर्गत शाळेय शिक्षण विभागाकडून अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत 
प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पुर्वीची शालेय पोषण आहार) या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकासाठी सन 
२०२१-२२ मधील प्रलंबित केंद्र हिस्सा रु.३१६४.०८ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.४२६१.३० लाख वितरीत 
करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.२ च्या नस्ती वर सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पुर्वीची शालेय पोषण आहार) या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एन-२, २२०२, शाळेय पोषण आहार योजनेंतर्गत प्रलंबित 
निधी वित्त विभागाच्या मान्यतेने सन २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतूदीतून खालीलप्रमाणे वितरीत व 
खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
क्र. योजनेचे नांव व लेखाशिर्ष सन २०२२-२३मधील | यापूर्वी वितरीत | या शासन निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पीय तरतूद | केलेली रक्‍कम | वितरीत करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
गि प्रधानमंत्री पोषण हाती निर्माण (केंद्र १२६००.०० शिंग ३१६४.०८ 
हिस्सा ६०%) (२२०२आय७६४) 
2 | प्रधानमंत्री पोषण stadt निर्माण ७४७१.३५ शिंग ४२६१.३० 
(राज्य हिस्सा ४०%) 
(२२०२आय७७३) 
एकुण २००७१.३५ शिका. ७४२५.३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४४ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.७४२५.३८ लाख (अक्षरी रुपये चौ-याहत्तर लाख पंचवीस हजार अडतीस फक्त) 
इतर निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित 
पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून 
झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व शालेय शिक्षण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५७२/व्यय-१४, दि.३०.०५.२०२२ 
अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२७१७४९५१३१२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
VERNMEN 


DN: IT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
Pp RAS H A N ण ANI ‘SSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, 

st: J 

25. 

72 


lod 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18d 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण विभाग (प्रशिक्षण), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


AD 


AN 


SGM © KX 
SS AS ee oe ES OS Ee टी 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


